महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम 
निरीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निरीक्षक 
(गट-ब) या संवर्गात पदोन्नतीनंतर देण्यात 
येणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 


शासन आदेशा क्रमांक:- इएसटी-१२१५/ प्र.क्र.१२१/ राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३० मे, २०१८. 


शासन आदेडा - 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) या संवर्गातून निरीक्षक (गट-ब) या 


संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१७-१८ च्या पदोन्नतीसूचीमधीळ खालील 


अधिकाऱ्यांना निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात येत असून सदर 


पदोन्नतीनंतर, त्यांची त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या महसूली विभागामध्ये (स्तंभ ५ 


येथे) दर्शविण्यात आलेल्या रिक्‍त ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव मूळ प्रवर्ग | वाटप करण्यात | पदोन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
आलेला महसूली | पदस्थापना 
संवर्ग 

ध्व २ ३ शिंक ५ 
।१__ | श्री. ए. ए. होख खुला नागपूर भरारी पथक-२, नागपूर 
२ श्री. सुनिल कि. बर्ग खुला पूणे बी - विभाग, पुणे 
३ श्री. वाज्यासा. मासमार | ST कोकण-१ वसई, पालघर 
४ श्री. महेंद्र दिनकर झुंजार अ.ज. पुणे बी-विभाग, सोलापूर 
4 श्री. श्रीकांत द. हुनुंगरे वि.मा.प्र. । पुणे इस्लामपूर, सांगली 
६ श्री. संभाजी आ. कोळी वि.मा.प्र. । पुणे विटा, सांगली 

श्री. केलास आत्माराम तरे | वि.मा.प्र. । नागपूर चंद्रपूर 

श्री. एस. एस. साळवे खुला पुणे शाहूवाडी, कोल्हापूर 

श्री. दिलीप म. बामणे खुला कोकण-१ पालघर 
।१०_ | श्री. हाहाजी आबा पाटील | खुला अमरावती चिखली, बुलढाणा 
।११__ | श्री. एस. एस. गोगावले | खुला कोकण-१ भरारी पथक-२, रायगड 
१२ | Sil. एस. एम. सराफ खुला नाशिक अ-विभाग, अहमदनगर 
१३ | Ail. शहाजी अप्पाराव खुला औरंगाबाद जालना शहर 

शिंदे 
१४  । श्री. व्ही. एन. चव्हाण खुला औरंगाबाद मे.पायोनियर डिस्टीलरी, नांदेड 
१५ श्री. एस. ए. पुरळकर इ.मा.व नागपूर रामटेक सी.त.ना., नागपूर 
१६ | il. एम. के. निमंदे इ.मा.व अमरावती अकोला शहर 
१७ श्री. एम. एस. होळ Sd औरंगाबाद FASTA बायो एनर्जी, 

उस्मानाबाद 

१८ | att. एस. डी. खरात अ.जा. नागपूर वरोरा, चंद्रपूर 
१९ | a. बी. बनकर इ.मा.व नाशिक ब-विभाग, अहमदनगर 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१५/ प्र.क्र.१२१/ राउशु-१ 


२० _  श्री.रियाझ अहमद मेहबूब खुला अमरावती अचलपूर, अमरावती 
सुभानी खान Sor 
२१ «| Sh. एन. एम. खांदवे खुला नाशिक सिमा तपासणी नाका, करंजाळी, 
नड नाशिक 
22. | श्री. आर. बी. पांडव इ.मा.व. औरंगाबाद तुळजापूर, उस्मानाबाद 
२३ | at. एस. एस. खरे अ.जा. नागपूर मे. विदर्भ डिस्टीलरी, नागपूर 
२४ श्री. यु. डी. शिदे भ.ज. (ब)  । पूणे कोल्हापूर 
a4 | श्री. बी. बी. खडके खुला औरंगाबाद सिमा तपासणी नाका, नळदुर्ग 
२६ «| aL आर. एस. खंडागळे ।इ.मा.व. नागपूर भरारी पथक, भंडारा 
२७ श्री. ए. एन. साळोखे खुला अमरावती वाशिम 
२८ | श्री. एन. एस. देवणे खुला नागपूर वर्धा हहर 
२९, श्री. एस. व्ही. काळभोर | SATA. अमरावती भरारी पथक, अमरावती 
३० _ | श्री. एस. बी. जंगम इ.मा.व. नागपूर सिमा तपासणी नाका, गोंदिया 
३१ श्री. दत्तात्रय शंकर कोळी । वि.मा.प्र. | अमरावती पुसद, यवतमाळ 
३२ श्री. तानाजी शि. कदम | BOT नागपूर भंडारा हहर 
३३ | ait. दीपक रामदास शोवाळे | वि.मा.प्र. । अमरावती बुलढाणा शहर 
३४  । श्री. राजेश नागनाथ कोळी | वि.मा.प्र. । नागपूर राजूरा, चंद्रपूर 
३५ श्री. अरुणशंकर कोळी  ।वि.मा.प्र. । अमरावती सिमा तपासणी नाका, अमरावती 
३६ श्री. सुनिल मनोहर परळे ।वि.मा.प्र. | नागपूर देवरी, गोंदिया 
३७ श्री.अशोक मल्ल्या कटकम । वि.मा.प्र. | अमरावती भरारी पथक, अकोला 
३८ | श्री. के.आर.चौधरी खुला नागपूर मे.नागपूर डिस्टीलरीज, नागपूर 
३९ _., श्री. महादेव नरसु झेंडे ।इ.मा.व. औरंगाबाद उदगीर,लातूर 
४० | tt. सुजित ओ. कपाटे भ.ज. (ब  । अमरावती भरारी पथक, बुलढाणा 
४१ | श्री. दिलीप यशवंत शिक | अ.जा. कोकण-२ ई-विभाग, मुंबई शहर 
४२ श्री. एस.व्ही. देवरे खुला औरंगाबाद अंबड, जालना 


सदर पदोन्नती ही, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, सेवाज्येष्ठतेनुसार, खुल्या प्रवर्गातील पदांवर 


मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन राहून 


देण्यात येत आहे. सदर तात्पुरत्या स्वरूपातील पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यास नियमित पदोन्नतीचे 


म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचा स्वीकार करून, पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. संबंधित 


अधिकाऱ्यांना नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते 


नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास त्वरीत कळवावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१५/ प्र.क्र.१२१/ राउशु-१ 


सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५३०१८२६३६७४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Punam oie score cnet ihe 
Hiraman एन याळ 
Wagde ne ea 
(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 

३) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

४) संबंधित जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


